सामुहिक विवाह सोहळयामध्ये भाग घेऊन विवाह 
करणाऱ्या विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील 
नवविवाहित दांपत्यांसाठी वित्तीय सहाय्य अंतर्गत 
“कन्यादान” योजनेसाठी गठीत निवड समितीमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : सावियो-२०२२/प्र.क्र. ०९/योजना-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १३ जून, २०२३ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्र.सावियो-२०१८/प्र.क्र.११०/अर्थसं. दिनांक ०२.०२.२०१९ 
२) शासन शुध्दिपत्रक क्र.सावियो-२०१८/प्र.क्र.११०/अर्थसं. दि.०४.०५.२०१९ 
३) शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.१०/अर्थसंकल्प, दि.१०.०२.२०२२ 
४) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.हमाबकसं /मावक/कन्यादान/श्युध्दीपत्रक/२०२२-२३/११२, दि.१६.०१.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

सामुहिक विवाह सोहळयामध्ये भाग घेऊन विवाह करणा-या विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील नवविवाहित 
दांपत्यांसाठी वित्तीय सहाय्य असलेली “कन्यादान” योजना संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात 
आलेली आहे. या योजनेचा मूळ हेतू सदरचे वित्तीय सहाय्य सोहळयामध्ये सहभागी होणाऱ्या नवविवाहित दाम्पत्यांना 
विवाहाच्या दिवशी धनादेश अदा करणे क्रमप्राप्त असल्याने व योजनेच्या अटींच्या पूर्तता केलेल्या पात्र दाम्पत्यांची 
रितसर छाननी करुन पुढील कार्यवाही करणे संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभाग यांच्या स्तरावर मंजुरी देणे संयुक्तिक होणार असल्याने उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या समितीमध्ये 


बदल करुन शुध्दिपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन शुध्दिपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये बदल करण्यात येत असून स्तंभ क्र.२ 


ऐवजी स्तंभ क्र.३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वाचावे. 


अ.क्र शासन निर्णय दि.०२.०२.२०१९ अन्वये शासन निर्णयामध्ये सुधारणा 


(१) (२) (३) 


| . | शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ :- शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ - 
सदर योजना सन २०१९ या आर्थिक वर्षापासून सदर योजना सन २०१९ या आर्थिक वर्षापासून 
राबविण्यात येईल. या योजनेचा लाभ विमुक्त जाती| राबविण्यात येईल. या योजनेचा लाभ विमुक्‍त जाती 


भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व fears मागास 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२२/प्र.क्र. ०९/योजना-३ 


प्रवर्गातील जोडप्यांना देण्यात येईल. या योजने 
अंतर्गत द्यावयाचे अनुदान वितरीत करण्याची 
जबाबदारी संचालक, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, 
इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
संचालनालय, पुणे अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
अधिका-यांवर सोपविण्यात येत आहे. याकरिता 
संचालक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक 
समिती गठीत करण्यात येत असून त्याची रचना 


खालीलप्रमाणे आहे :- 


१ . | संचालक, विजाभज,इमाव व | अध्यक्ष 
विमाप्र कल्याण संचालनालय, 
पुणे 


२. | सह संचालक, विजाभज, इमाव | सदस्य 
व विमाप्र कल्याण 
संचालनालय, पुणे 


३. | प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज सदस्य 
कल्याण (संबंधित विभागाचे) 


४. | संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक | सदस्य 
आयुक्‍त, समाज कल्याण 


४. | उप संचालक, विजाभज, इमाव | सदस्य 
व विमाप्र कल्याण सचिव 
संचालनालय, पुणे 


प्रवर्गातील जोडप्यांना देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत 
द्यावयाचे अनुदान वितरीत करण्याची जबाबदारी 
संचालक, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर 
मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
अधिका-यांवर सोपविण्यात येत आहे. याकरिता संबंधित 
विभागाचे प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाळी एक समिती 
पुर्नगठीत करण्यात येत असून त्याची रचना 


खालीलप्रमाणे आहे :- 


i . | प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास | अध्यक्ष 
बहुजन कल्याण (संबंधित विभाग) 


2. | संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक सदस्य 
संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण/सहाय्यक आयुक्त, 
समाजकल्याण 


3. | गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती | सदस्य 
(संबंधित तालुका) 


४. | इतर मागास बहुजन कल्याण सदस्य 
अधिकारी गट-ब (संबंधित जिल्हा)/ 
समाजकल्याण अधिकारी गट-ब 


५. | निरीक्षक, इतर मागास बहुजन सदस्य 
कल्याण (संबंधित जिल्हयाचे)// समाज | सचिव 
कल्याण निरीक्षक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२२/प्र.क्र. ०९/योजना-३ 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०६२११६३३२२०१३४ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


BACKWARD WELFARE, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने AJIT RAMESH भाय soma 


2.5.4.20=10ac490d872b9f08b10117185177d99a4b6242a3e861d8 
2e71dc44b6d047264, postalCode=400032, st=M: 


JAGTAP स्म 
(अजित जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व विभागीय आयुक्‍त, महसूल विभाग. 

७. सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 

९. आयुक्‍त, महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा परीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१५. सर्व प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग. 

१६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१८.सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१९. सर्व सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग/सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 
२०. सर्व गट विकास अधिकारी, ग्राम विकास विभाग. 

२१.सर्व इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट-ब /समाजकल्याण अधिकारी गट-ब. 
२२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२३. निवड नस्ती/ योजना-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


